अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन 
पुरस्कृत  मेंट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी येणा-या प्रशासकीय खर्चासाठी 
निधी वितरित करुन खर्च करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- निधीवि-२०१९/प्र.क्र.९/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. निधीवि-२०१९/प्र.क्र.९/ एसडी-५ 
दिनांक. १४ मार्च, २०१९. 


शासन शुद्धीपत्रकः- 


शासन निर्णय संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मेंट्रीकपूर्व 
शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीच्या प्रशासकीय खर्चाकरिता 
प्राप्त निधीपैकी रुपये ५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लाख wad) एवढा अर्थसंकल्पित निधी 
खालील लेखाशीर्षाकरीता वितरण करुन खर्चास शासन मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ खालीलप्रमाणे आहेः- 


२.  " सदर खर्च मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० ,सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) संकीर्ण (०२)(४७) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मॅट्रीक-पूर्व शिष्यवृत्ती 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) (2202 G ९२१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. " 
त्याऐवजी, 
" सदर खर्च मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० सर्वसाधारण, ८०० इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) संकीर्ण (०२)(४७) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती 


(केंद्रीय योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ जी ९२१), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. " असे वाचण्यात यावे. 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥9/99॥॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३२५१०५५३३९८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Neha Nandkumar Och ovcvermet Ohashi 
Humraskar eon 
(नेहा FARAH) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः निधीवि-२०१९/प्र.क्र.९/ एसडी-५ 


२. मा. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
qo, संचाळक,( अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण),शिक्षण संचालनालय,पुणे 

११. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (का-१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (एसडी.५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


